सुधारीत प्रशासकीय मान्यता- 
आष्टी, जिल्हा बीड येथील 
न्यायीक अधिकारी यांचेकरिता 
दोन निवासस्थानांचे बांधकाम 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 


शासन निर्णय क्र. सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१०/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- 09 ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- १) विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक सीआरक्यू-२०१०/ प्र.क्र.१५७-ब/ 
का-१३, दिनांक ११ जानेवारी २०१३ 


२) मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२ 


), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 


क्र. बी (डब्ल्यु ६००१/२०१०/३४१८/४२६१६, दिनांक 22 डिसेंबर, २०१७ चे पत्र. 


श्रस्तावना :- 


आष्टी, जिल्हा बीड येथील न्यायीक अधिकारी यांचेकरिता दोन निवासस्थानांचे 


बांधकाम करण्याकरीता उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक २ येथील पत्रान्वये मा. उच्च 


न्यायालय, मुंबई यांनी सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेचा प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. 
सदरहू प्रस्तावास सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


आष्टी, जिल्हा बीड येथील न्यायीक अधिकारी यांचेकरिता दोन निवासस्थानांचे 


बांधकाम करण्याकरीता रु.७४,०४,५५९/- (रुपये चौर्‍्याहत्तर लक्ष चार हजार oat 


एकोणसाठ फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र तपशील सुधारित प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम रुपयांत 
a बांधकाम खर्च ४२,४०,८९५.०० 
२ । विद्युतीकरण ४,६६,४९८.०० 
३ | संरक्षक भिंत आणि गेट ८,७९,९०८.०० 
४ ।अंतर्गतरस्तेव नाली ५,९६,९२५.०० 
& जळलपुन:्भरण १,००,०००.०० 
६ विंधन विहिर १,००,०००.०० 
७ । पथदिवे ५०,०००.०० 
८ | बागबगीचा ५०,०००.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१०/का-१३ 


९ । पाण्याची टाकी व पंप हाऊस २,५०,०००.०० 
चि पेव्हिंग ब्लॉक ५,००,६९७.०० 
| र्ष.) १ | आकस्मिक खर्च १,६९,६३६.०० 

एकूण प्रकल्प खर्च ७४,०४,५५९.०० 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 


३. 


ञ) 


काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 


प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३/ 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 


काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता 


सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 


नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन 


ब) 

अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 
क) 

मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 
S) 

घेण्यात यावी. 
ड्‌) 

इमारती-२, दि.०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 
ड) 

सदर कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 
फ) 


गो 


योजनेची अंमलबजावणी करताना प्रचलित शासन निर्णय, नियम, सीव्हीसी 
तत्वे वित्तीय मर्यादा विहित निविदा कार्यपध्दती अनुसरण्यात यावी. 


सदर सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेतील तांत्रिक बाबी निविदा विषयक क्षेत्रिय 
निर्णय किंवा अनियमितता यास मान्यता गृहीत धरली जाणार नाही. 


या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-७, ४२१६ गृहनिर्माणावरील भांडवली खर्च- 
०१ शासकीय निवासी इमारती-७००, इतर गृहनिर्माण (०१) न्यायदान-केंद्र पुरस्कृत योजना 
(राज्य हिस्ससा) (09)(09) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०२९१) व केंद्र हिस्सा (03)(0¥) 
मोठी बांधकामे-५३ मोठी बांधकामे (कार्यक्रम) (४२१६०५२२)” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची 


टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ 


नये. 


8. 


हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक : ६५/ 2098/ 
इमा-२, दिनांक १३ फेब्रुवारी, २०१९, नियोजन विभागाचा अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक : 
१०४/१४४३, दिनांक ५ जुले,२०१९, वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:- ५५३/ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीआरक्यू-१२१८/प्र.क्र.१०/का-१३ 


२०२१/व्यय-५, दिनांक ८ मार्च २०२१ आणि मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांच्या 
अध्यक्षतेखालील व्यय अग्रक्रम समितीच्या दिनांक १२ जुले, २०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत 
समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार आणि वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र:-विअप्र २०१३/ 
प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात 
येत आहेत. 


घु. सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२११००११२०९२७१२१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


NITIN V JIWANE 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.महाप्रबंधक, मा.उच्च न्यायालय , मुंबई, 
५) मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बीड. 
) 
) 
) 
) 


मा.प्रबंधक (निरीक्षणे-२) अपिल शाखा,मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. 
अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, उस्मानाबाद. 

१० कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकामविभाग, आष्टी. बीड 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 

११) उप विभागीय अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, आष्टी, जिल्हा बीड. 

१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बीड. 

१३) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (ईमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) कक्ष अधिकारी , वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१५) नियोजन विभाग,१४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) कक्ष अधिकारी, का.७, ११ व १२,विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


